जलसंपदा प्रकल्पामुळे बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी निर्माण केलेल्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 

वाचा - 

१. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमाक: आरपीए/३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४ दि. ०४.०४.२०२४ 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि .०६.०९.२०२४ 
प्रस्तावना-: 

पुनर्वसन विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील पदांच्या आकृतिबंधानुसार पुणे विभागातील १४० पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २१.०४.२०१० व व 
२८.०१.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये २५ पदे कमी करुन ११५ पदांना व तद्नंतर शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१३/४८७/प्र.क्र.२७/अ-३, दिनांक ०३.०७.२०१३ अन्वये १२ पदे कमी करुन सन २०१३-१४ नंतर मागील 
वर्षापर्यंत १०३ अस्थायी पदांना मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. पुणे विभागातील विविध पाटबंधारे 
प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्नस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी व लाभक्षेत्रातील जमिनी संपादन 
करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या १०३ अस्थायी पदांना या विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. 

वित्त विभागाच्या दिनांक ०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आलेले आहेत. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील मंजूर पदांचा आढावा 
घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्च स्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी त्वरीत करावी, असे सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

त्यानुसार पुणे विभागातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या 
कामासाठी व लाभक्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या १०३ अस्थायी पदांना 
दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय -: 

पुणे विभागातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आयुक्‍त 
कार्यालयातील ९ योजनेतर व जिल्हा स्तरावरील ९४ योजनांतर्गत यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 
दर्शविलेल्या १०३ अस्थायी पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१. ही सर्व पदे सबंधित विभागातील संवर्गातील तात्पुरती वाढ समजण्यात यावीत. या पदधारकांना 
नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व अन्य भत्ते देय आहेत. 

2. विवरणपत्रातील पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त अथवा 
अतिरिक्त कार्यभाराने चाळू राहणार नाहीत. 

3. वरीलप्रमाणे एकूण १०३ अस्थायी पदांपैकी आयुक्‍त स्तरावरील ९ पदांवर होणारा खर्च 
प्रधानलेखाशीर्ष मागणी क्रमांक सी-५ “२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (०१) पुनर्वसन २०२ इतर 
पुनर्वसनाच्या योजना २०२ (तीन) उत्पादन केंद्र सुरु करण्याची योजना २०२ (तीन) (दोन) (२) 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन-०२०-(तीन) (दोन) (२) आयुक्‍त पुणे वेतन (योजनेतर) 
(२२३५१८८२०१ या उपलेखाशिर्षाखाली तर जिल्हा स्तरावरील ९४ पदांचा खर्च राज्य योजनांतर्गत 
योजना २०२ (४) उत्पादन केंद्र सुरु करण्याची योजना (०४) (०१) प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
(०४) (०२) आयुक्त पुणे वेतने (२२३५१८८२०१)” या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो सन 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, 


२०१९-२०२० च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा आणि वर्षअखेरीस सबंधित प्रशासकीय 
विभागाच्या ळेखाशिर्षाखाली वर्ग करावा. 
मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांचा तपशिल सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात 
आला आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१५०३१६१२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमीत करण्यत येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ABHIJEET JAYPRAKASH 
GAWADE 


(अभिजीत गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग. 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
२. जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुनर्वसन शाखा) पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर 
३. उप आयुक्त (पुनर्वसन) पुणे विभाग, पुणे 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

५. मुख्य अभियंता, (विनिर्दिष्ट प्रकल्प) पाटबंधारे विभाग, पुणे 

६. अधीक्षक अभियंता, भिमा प्रकल्प मंडळ, सोलापुर 

७. अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 

८. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापुर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कोल्हापूर 

९. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली 

१०. कार्यकारी अभियंता, कोयना विभाग, अलोरे, जि. रत्नागिरी 

११. कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण विभाग, भिमानगर, सोलापूर 

१२. विशेष भूमि संपादन अधिकारी (लाभक्षेत्राचे भूसंपादन) क्रमांक २२, पुणे. 

१३. विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्रमांक ९, सांगली 

१४. विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्रमांक १२, जि. कोल्हापूर 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, 9/2 (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा, सांगळी, सोलापूर, कोल्हापूर 

१८. जलसंपदा विभाग, ATH (१), मोप्र (२), मंत्रालय, मुंबई, 

१९. नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. वित्त विभाग, व्यय- ९/व्यय १० कार्यासन व अर्थसंकल्प कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१. कक्ष अधिकारी, र-१/र-८ व ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२२. निवड नस्ती, र ४-कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२४ नुसार 


मान्यता देण्यात आळेली १०३ अस्थायी पदे (९४ योजनांतर्गत व ९ योजनेतर) 


अ. पदाचे नांव व मुख्यालय पदांची वेतनश्रेणी (रुपये) पदसंख्या 
क्र. 
LL | आयुक्त कार्यालय,(पुनर्वसन शाखा) पुणे विभाग, पुणे -योजनेतर (२२३५-१८८२) 
१. | उप आयुक्त (पुनर्वसन) पुणे १५६००-३९१०० ग्रेड पे ७६००/- १ 
(अप्पर जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२. | कार्यालय अधिक्षक (तहसिलदार श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५०००/- q 
३. | उपलेखापाल ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- १ 
४. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- १ 
५. | लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००/- q 
g. | लिपीक-नि-टंकलेखक 4200-20200 ग्रेड पे १९००/- द 
७. | वाहन चालक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- १ 
८. । चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- २ 
एकूण : ९ 
।॥__| योजनांतर्गत (२२३५-१९४२) पदे (पुनर्वसन) 
(अ) | जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, पुणे 
१. । जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- q 
२. | पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५०००/- ३ 
३. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- २ 
४. | मंडळ अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- १ 
५. । लिपीक-नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- 3 
६. | तलाठी ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००/- ३ 
७. | भूकर सर्वेक्षक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- २ 
चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- ३ 
एकूण : १८ 
(ब) | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सातारा योजनांतर्गत (२२३५-१९४२) 
१. | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- १ 
२. | पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५०००/- २ 
३. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- २ 
४. | मंडळ अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- २ 
५. । लिपीक-नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- ३ 
६. | तलाठी ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००/- ३ 
७. | भूकर सर्वेक्षक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- २ 
८. | वाहन चालक 4200-20200 ग्रेड पे १२००/- १ 
९. | चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- ३ 
एकूण : १९ 
(क) | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सांगली. योजनांतर्गत (२२३५-१९४२) 
१. । जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- q 
२. | पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५०००/- q 
३. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- २ 
४. । मंडळ अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- २ 
५. | लिपीक-नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- २ 
६. | तलाठी ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००/- ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, 


७. | भूकर सर्वेक्षक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- 4 
वाहन चालक ५२००-२०२०० ग्रेडपे १९००/- q 
९. । चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- २ 
एकूण : १५ 
(ड) | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सोलापूर. योजनांतर्गत (२२३५-१९४२) 
१. । जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- q 
२. | पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे 4ooo/- १ 
अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- २ 
नोव ota ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- २ 
५. | लिपीक-_नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे१९००/- ३ 
६. | तलाठी ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००/- २ 
७. | चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- २ 
एकूण : १३ 
(इ) | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कोल्हापूर. योजनांतर्गत (२२३५-१९४२) 
१. । जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- १ 
२. | पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे 4ooo/- १ 
३. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- र 
४. | मंडळ अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- i 
प. | लिपीक-_नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- २ 
६. | तलाठी ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४००/- २ 
। ७. | भूकर सर्वेक्षक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- : 
ze वाहन चालक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १२००/- १3 
९. । चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- २ 
एकूण : १३ 
एकूण (पुनर्वसन शाखा) (--॥) ८७ 
[ill | योजनांतर्गत (२२३५१९४२) पदे (भुसंपादन) 
(अ) | विशेष भुमीसंपादन अधिकारी क्र. 22, पुणे 
१. । विशेष भूमि संपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- 4 
२. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- 4 
3. | मंडळ अधिकारी 9300-38200 ग्रेड पे ४२००/- १ 
2. लिपीक-नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेडपे १९००/- q 
५. | चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- २ 
एकूण : & 
(ब) | विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. ९, सांगली 
१. । विशेष भूमि संपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- 7 
२. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- 4 
३. | मंडळ अधिकारी ९३००-३४८०० FSF ४२००/- 7 
2 लिपीक-_नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेडपे १९००/- q 
५. | चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- १ 
एकूण : 4 
(क) | विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१२,कोल्हापूर 
१. । विशेष भूमि संपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/- १ 
२. | अव्वल कारकून ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००/- 4 
३. | मंडळ अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२००/- १ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, 


४. । लिपीक-नि-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००/- १ 
५. | चपराशी ४४००-७४४० ग्रेड पे १३००/- १ 
एकूण : षु 

एकूण भूसंपादन शाखा १६ 


एकूण पुनर्वसन--भूसंपादन (८७--१६5१०३) 
(+l) + (॥) 


दिनांक 09/03/2098 ते दिनांक 30.08.2098 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा गोषवारा 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पदे 
a आयुक्‍त कार्यालय, पुणे(योजनेतर) ९ 
fle पुनर्वसन (योजनांतर्गत) 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे १८ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा १९ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली १५ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सोलापूर १३ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, कोल्हापूर १३ 
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय एकूण : ८७ 
la भूसंपादन (योजनांतर्गत) 
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. २२, पुणे ६ 
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. ९, सांगली षु 
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१२, कोल्हापूर षु 
विशेष भुमीसंपादन कार्यालय एकूण : १६ 
एकुण पदे १०३ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


